मत्स्यव्यवसाय विभागाकरीता ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प 
राबविण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती 
(Project Implementation Committee) गठीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि-११२२/प्र.क्र. ०१ (भाग १/पदुम-१४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १० मे, २०२२ 


वाचा - शासन निर्णय क्रमांक: सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक मातंस-२००१/प्र.क्र.१२५/३९ 
दिनांक-२३/९/२०११ 


प्रस्तावना - 
राज्याचे प्रशासन अधिक गतिमान तसेच लोकाभिमुख करण्याचे दृष्टीने राज्यातील प्रशासकीय 


कामकाजात माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नागरिकांना माफक दरात, जलद व पारदर्शकरित्या 


सेवा पुरविण्याच्या हेतुने राज्याचे ई-प्रशासन धोरण संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये जाहीर 


करण्यात आलेले आहे. या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. 92.3 येथे संबंधित vary विभागांनी 


प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (PIC) स्थापन करावी, यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. 


त्यानुसार कृषि व पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्यव्यवसाय विभागातील मत्स्यव्यवसाय विभाग 


तसेच त्याखालील क्षेत्रिय कार्यालये यांचे संगणकीकरण आणि ई-प्रशासनाची अंमलबजावणी 


करण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (Project Implementation Committee) स्थापन 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्यव्यवसाय विभागातील मत्स्यव्यवसाय 


विभागाकरीता तसेच त्याखालील क्षेत्रिय कार्यालये यांचे संगणकीकरण आणि ई-प्रशासनाची 


अंमलबजावणी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रकल्प अंमलबजावणी समिती (Project Implementation 


Committee) गठीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देत आहे 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-११२२/प्र.क्र. ०१ (भाग १/पदुम-१४ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम 
al प्रधान सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय, मुंबई अध्यक्ष 
2 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (वित्त) किंवा त्यांचे सदस्य 
प्रतिनिधी 
3 अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव (नियोजन) किंवा सदस्य 
त्यांचे प्रतिनिधी 
४ । अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग किवा त्यांचे सदस्य 
प्रतिनिधी 
५ | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान सदस्य 
किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 
६ आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
७ | सह सचिव (पदुम विभाग-अर्थसंकल्प शाख), मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
७ उप सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
८ राष्ट्रीय सुचना केंद्राचे प्रतिनिधी (NIC) (आवश्‍यकतेनुसार) सदस्य 
९ । माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बाहेरचे तज्ञ (आवश्यकतेनुसार) सदस्य 
।_१० | संबंधित अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, मत्स्यव्यवसाय विभाग सदस्य सचिव 


उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील - 


(१) मत्यव्यवसाय विभागाच्या ई-प्रशासन धोरणाची अंमळबजावणी करण्यासाठी आवड्यक ते 
हार्डवेअर / सॉफ्टवेअर उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक त्या अनुषंगिक बाबींवर निर्णय घेणे. 


(२) विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या संगणकीकरण प्रकल्पांची व्याप्ती ठरविणे. 


(३) विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या समितीच्या कार्यक्षेत्रानुसार ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प सुरु 
करण्यासाठी RPF (Request for Proposal) अंतिम करुन निविदा प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन करणे. 


(3) विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या विविध संगणकीकरण प्रकल्पांकरिता आय.टी. 
सोल्यूडान प्रोव्हायडर कंपन्यांची निवड करून प्रकल्प प्रस्तावास विहित कार्यपध्दतीने मंजुरी देणे. 


(५) विभागाच्या ई-गव्हर्नन्सबाबतच्या कामाचा आढावा घेणे. 


(६) सामान्य प्रशासन विभागाने (माहिती तंत्रज्ञान विभाग) वेळोवळी घेतलेल्या निर्णयानुसार 
तसेच प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार प्रकल्प अंमळबजावणी समितीस अधिकार राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-११२२/प्र.क्र. ०१ (भाग १)/पदुम-१४ 


(७) रु. १० लक्ष ते रु. ५ कोटीपेक्षा (किंवा माहिती तंत्रज्ञान विभाग (सा.प्र.वि) यांनी घेतलेल्या त्या 
त्या वेळेच्या धारेणानुसार) रकमेच्या ई- प्रशासनासंबंधीच्या कामांना मान्यता देणे. 


(८) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीद्वारे मंजूर झालेल्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
अधिकार वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, दि. १७/४/२०१५ 
च्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीनच्या 
अनुक्रमांक चार, परिच्छेद क्रमांक २७(२) नुसार राहतील. ई-प्रशासन प्रकल्पाच्या मंजूरीबाबत 
समितीमध्ये एकवाक्यता न झाल्यास प्रकल्प माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या शासन निर्णय दि. 
५/१०/२००१ अन्वये गठीत केलेल्या उच्चाधिकार समितीकडे मान्यतेस्तव सादर करण्यात यावे. 


वरीलप्रमाणे गठित करण्यात आलेल्या समितीने प्रकल्पांना मान्यता दिल्यानंतर 
संगणकीकरण व तद्‌नुषंगिक बाबी म्हणजेच संगणक, सॉप्टवेअर, हार्डवेअर इत्यादी आवश्‍यक 
यंत्रसामुग्री खरेदी तसेच संगणक प्रणाळीचे विकसन (Software Development), Wey शासन 
निर्णयानुसार व वेळोवेळी निश्चित होणा-या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या धोरणानुसार करण्यात 
यावे. 


(१०) समिती समोर विचारार्थ विषयाशी संबंधित कार्यासनाचे अवर सचिव/कक्ष अधिकारी हे 
उपरोक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील, ज्या कार्यासनाशी संबंधित विषय बैठकीत असेल त्या 
कार्यसनाने प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची बैठक आयोजित करणे, बैठकीचे इतिवृत्त तयार करणे 
त्याअनुषंगाने पुढील कार्यवाही करणे, या सर्व बाबी विषयाशी संबंधित कार्यासनाने करावयाच्या आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१२१२१३४२८६०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


h . . Digitally signed by Sh Jagannath Shast 
S 7 rl Nn IVa S men oA kabul leases? 8c 1 dOfSf135a08db96d9d5 16052 
454832375d63a281822, p ICodi 10210, st=Mi 
J th Sh t f1 9ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cfOcbb032 
AQANN AUN 3१500 oes तीन 
(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्वी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः मत्स्यवि-११२२/प्र.क्र. ०१ (भाग १/पदुम-१४ 


४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
६. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 


वित्त विभाग) मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

नियोजन विभाग) मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग विभाग) मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान विभाग) मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. प्रधान सचिव (मत्स्यव्यवसाय), मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (पदुम १२/१३/१४) 

१२. निवडनस्ती. 


ae ee ee ae 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


